महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक दुरूस्ती-०८१८/प्र.क्र.२९४/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक १५ सप्टेंबर २०१८. 


विषय :- अपर पोलीस महासंचालक व संचालक, पोलीस बिनतारी संदेश, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे, यांच्या आस्थापनेवरील § “Digital Classroom” मध्ये 
विद्युतविषयक दुरूस्तीची विवक्षित कामे करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
मिळणेबाबत. 


संदर्भ :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ विनियम, 
दिनांक ०५.०१.२०१५. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ १३/ विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५. 
३) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोमसं/ 
२७-बी/ २८-बी-२/ डीजीटल-क्लासरुम-विद्युतीकरण/ अपोमसं-बिसंवि/ 
२५४/ २०१८, दिनांक २३.०७.२०१८. 


ज्ञापन- 


अपर पोलीस महासंचालक व संचालक, पोलीस बिनतारी संदेश, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे, यांच्या आस्थापनेवरील “Digital Classroom” मध्ये विद्युतविषयक दुरूस्तीची विवक्षित 
कामे करण्यासाठी रु.९,८७,९७३/- इतक्या खर्चाच्या अंदाजास प्रशासकीय मान्यता 
मिळणेबाबतचा प्रस्ताव पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या कार्यालयाने सादर 
केला आहे. 
२. उक्त खर्चाचे अंदाज हे सन २०१७-१८ च्या दरसूचीनुसार उप अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम (विद्युत उपविभाग क्र.१, पुणे, यांनी तयार केळे असून ते कार्यकारी अभियंता, पुणे 
विद्युत (सार्वजनिक बांधकाम) विभाग, पुणे, यांनी साक्षांकित केले आहेत. 


३. उक्त खर्चाचे अंदाज सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, यांनी तपासले आहेत व 
ते पुढीलप्रमाणे सुधारित केले आहेत आणि, विवक्षित अटींवर, प्रशासकीय मान्यता देण्यास 
सहमती दिली आहे:- 


अ.क्र कामाचे नाव खर्चाचे अंदाज 
(% (2) (3) 
a : “Est. No.215051/2018-19.-Providing electrical installation | रु.३,०९,५३४/- 


in connection to civil renovation with addition and 
alteration work for the Digital Classroom in the campus of 
Wireless Police, Pashan Road, Pune.”’ 


२. “Est. No.215052/2018-19.-Providing new air-conditioning | रु.३,२८,९५२/- 
for the existing storage room converted to Digital 
Classroom in the campus of Wireless Police, Pashan Road, 
Pune.” 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरूस्ती-०८१८/प्र.क्र.२९४/पोळल-७. 


अ.क्र कामाचे नाव खर्चाचे अंदाज 
(१ (2) (3) 
3. “Est. No.215053/2018-19.-Providing L.A.N. networking | रु.३,३५,३६३/- 
for Digital Classroom in the campus of Wireless Police, 
Pashan Road, Pune.” 


एकूण- रु.९,७३,८४९/- 


४. त्या अनुसार, अपर पोलीस महासंचालक व संचालक, पोळीस बिनतारी dear, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे, यांच्या आस्थापनेवरील “Digital Classroom” मध्ये विद्युतविषयक 
दुरूस्तीची परिच्छेद ३ मधील तक्त्यातील स्तंभ (2) मध्ये निर्दिष्ट केलेली कामे करण्यासाठी, 
स्तंभ (3) मध्ये निदिष्ट केल्याप्रमाणे, एकूण रु.९,७३,८४९/- (CVS नळ लक्ष त्र्याहत्तर हजार 
SER एकोणपत्नास फक्त इतक्या खर्चाच्या अंदाजास, पुढील अटीवर, याद्वारे, प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 

१) निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय काम सुरू करू नये. 

2) उक्त खर्चाचे अंदाज हे अपर पोलीस महासंचाळक व संचालक, पोलीस बिनतारी 

संदेश, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, यांनी साक्षांकित करणे आवश्‍यक आहे. 


५. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा गृह विभाग--मागणी क्र. बी-१, २०५५, पोलीस, (००) 
१०९, जिल्हा पोलीस, (00)(09) जिल्हा पोलीस बल (अनिवार्य) (दत्तमत) (२०५५ ०१६८), २७, 
लहान बांधकामे, याखाली उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४१८/२०१८/इमा- 
२, दिनांक ०५.०९.२०१८, अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. हे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०९१५१४५८५०११२९ असा आहे. हे ज्ञापन 
डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Swapnil Gopal Borse 


S Wa p n | | G (0 p a | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=66835707253ff77ef0e333eb3ad582f9b876d443b 


Borse ew, meee टि 
(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) अपर पोलीस महासंचालक व संचालक, पोलीस बिनतारी संदेश, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे. 


प्रत :- 
१) कार्यकारी अभियंता, पुणे विद्युत (सार्वजनिक बांधकाम) विभाग, पुणे (सार्वजनिक 
बांधकाय विथाय FATS, यांनी फुधारलेल्या “Abstract” च्याप्रतीसहा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरूस्ती-०८१८/प्र.क्र.२९४/पोल-७. 


२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
) 
) 


४) कार्यासन अधिकारी (इमा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५) निवड फाईल (पोळ-७). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


